RNI No. MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २, अंक ३४ ( ३ )] 


मंगळवार , ऑगस्ट ३० , २०१६ / भाद्र ८ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ५१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश 


१-५ 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVII OF 2016 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL 

CORPORATIONS ACT. 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७. 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१६, हा, दिनांक 
१६ जून २०१६ रोजी प्रख्यापित केला होता ; 


२०१६ चा 
महा. अध्या . 

१२. 


( १ ) 


भाग चार - ५१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ३०, २०१६ / भाद्र ८ , शके १९ ३८ 


आणि ज्याअर्थी, दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर , उक्त 
अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) विधेयक , 
२०१६ ( सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २७) हे, महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक २० जुलै २०१६ रोजी 
संमत केले होते आणि महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे ते पारेषित करण्यात आले होते 

आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर , महाराष्ट्र विधानपरिषदेची दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे 
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवड्यांनंतर 
म्हणजेच, २८ ऑगस्ट २०१६ या दिनांकानंतर , भारताच्या संविधानाच्या 

अनुच्छेद २१३( २)( क ) अन्वये तरतूद 
केल्याप्रमाणे , उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद होईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटले ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; आणि यात यापुढे दिलेल्या 
प्रयोजनांकरिता, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यासाठी , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आता त्याअर्थी, आता भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 


; 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाव व 


१ . 


~ 


प्रारंभ . 


( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे ) अध्यादेश, २०१६, 
असे म्हणावे. 

( २) तो , १६ जून २०१६ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


प्रकरण दोन 


५ ९ . 


ची सुधारणा. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा 
सन १ ९ ४ ९ चा २ . महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या (यात यापुढे, या अधिनियमात ज्याचा निर्देश “ महानगरपालिका १९ ४९ चा 
अधिनियम 

अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) कलम ५ मधील , पोट- कलम ( २ ) च्या खंड ( अ) च्या 
क्रमांक ५ ९ 
याच्या कलम ५ तक्त्यामध्ये, 

( क ) नोंद ( तीन ) समोर स्तंभ ( २ ) मध्ये, 

“१४५ पेक्षा अधिक होणार नाही. ” या मजकुराऐवजी, “१५१ पेक्षा अधिक होणार नाही. 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( ख ) नोंद ( चार ) ऐवजी, पुढील नोंदी दाखल करण्यात येतील : 

( चार ) २४ लाखांपेक्षा अधिक निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान 

व ३० लाखांपर्यंत , संख्या १५१ इतकी असेल. 


" 


“ 


२४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 
५०,००० इतक्या अधिक लोकसंख्येसाठी एका 
अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात 
येईल , तथापि , त्यामुळे निवडून आलेल्या 
पालिका सदस्यांची अधिकतम संख्या १६१ पेक्षा 
अधिक होणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट ३०, २०१६ / भाद्र ८ , शके १ ९ ३८ 


३ 


( पाच ) ३० लाखांपेक्षा अधिक , 


निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान 
संख्या १६१ इतकी असेल . 
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख 
इतक्या अधिक लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त 
पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल , तथापि , 
त्यामुळे निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची 
अधिकतम संख्या १७५ पेक्षा अधिक होणार नाही. ” 


. 


प्रकरण तीन 


३ . 


संकीर्ण 
( १) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी 

अडचणी दूर 
अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , राज्य शासनास , प्रसंगानुरुप , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या करण्याचा 

अधिकार . 
आदेशाद्वारे , ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे , या 
अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेले निदेश देता येतील . 

( २ ) पोट - कलम ( १ ) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश , तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य 
तितक्या लवकर , राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. 
( १ ) महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१६ हा याद्वारे, मागे घेण्यात येत आहे . सन २०१६ चा 

महाराष्ट्र अध्यादेश 
( २ ) अशाप्रकारे अध्यादेश मागे घेण्यात आला असला तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात क्रमांक १२ हा , मागे 
आलेल्या महानगरपालिका अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा घेऊन निरसन व 
कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा आदेश यांसह ) ही , या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा 
करण्यात आलेल्या महानगरपालिका अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, 
कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


४ . 


२०१६ चा महा. 

अध्या . १२. 


व्यावृत्ती . 


भाग चार - ५१-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ३०, २०१६ / भाद्र ८ , शके १ ९ ३८ 


निवेदन . 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या ( १९ ४ ९ चा ५ ९ ) कलम ५ मध्ये, निवडून आलेल्या तसेच , 
नामनिर्देशित केलेल्या पालिका सदस्यांची मिळून बनणाऱ्या महानगरपालिकेच्या रचनेची तरतूद आहे. उक्त कलम 
५ च्या पोट-कलम (२ ) च्या खंड ( अ) मध्ये, संबंधित महानगरपालिकांच्या लोकसंख्येच्या आधारे निवडून 
द्यावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या विनिर्दिष्ट करणाऱ्या प्रमाणाबद्दलची तरतूद आहे. 

उक्त कलम ५ च्या पोट- कलम ( ४ ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर एखाद्या 
शहराच्या क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला असेल त्या बाबतीत त्या विस्तारित क्षेत्राच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व 
करण्यासाठी व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर निवडणूक घेता येईल. उक्त पोट-कलम ( ४ ) च्या पहिल्या 
परंतुकामध्ये अशी तरतूद आहे की , त्या पोट-कलमाखालील विस्तारित क्षेत्रासाठी नव्याने रचना केलेल्या 
प्रभागासह त्या शहरातील एकूण प्रभागांची संख्या ही , पोट- कलम ( २) च्या खंड ( अ) मधील तक्त्यात विनिर्दिष्ट 
केलेल्या निवडणूक प्रभागांच्या संख्येपेक्षा अधिक असणार नाही . उक्त पोट- कलम ( ४ ) च्या दुसऱ्या परंतुकामध्ये 
अशी 

तरतूद आहे की , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये नव्याने रचना करण्यात आलेल्या प्रभागांची लोकसंख्या इतर 
प्रभागांच्या सरासरी लोकसंख्येपेक्षा अंशतः अधिक किंवा कमी असू शकेल. 

२. पोट - कलम ( २) च्या खंड ( अ) मधील तक्त्यात अंतर्भूत असलेल्या तेव्हाच्या तरतुदींनुसार, २४ 
लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या लोकसंख्येकरिता निवडून द्यावयाच्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या ही १४५ 
इतकी असेल . उक्त तक्त्यात अशीही तरतूद होती की , २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख 
इतक्या अधिक लोकसंख्येसाठी, एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येत असे, मात्र, त्यामुळे 
निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची अधिकतम संख्या ही २२१ इतकी होत असे. 

३ . शासनाच्या असे निदर्शनास आले होते की , विवक्षित प्रकरणांत , जरी अतिरिक्त क्षेत्रांचा समावेश 
करून त्याद्वारे महानगरपालिकांचे क्षेत्र विस्तारित केले जात होते तरी, जेथे महानगरपालिकांची लोकसंख्या २४ 
लाखांपेक्षा अधिक असेल तेथे २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख इतक्या लोकसंख्येकरिता 
एक अतिरिक्त पालिका सदस्य असे , या उक्त तक्त्यातील तरतुदीप्रमाणे, महानगरपालिकेच्या अशा विस्तारित 
क्षेत्रांचेनिवडून आलेल्या पालिका सदस्यांद्वारे प्रतिनिधित्व केले जात नव्हते. म्हणून, विवक्षित प्रकरणांत , अशा 
महानगरपालिकांची अशी विस्तारित क्षेत्रे प्रतिनिधित्वाविना राहत असत . 

ती अनियमितता दूर करण्यासाठी, २४ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांच्या 
बाबतीत , अतिरिक्त पालिका सदस्याकरिता असलेले लोकसंख्येचे विहित प्रमाण कमी करण्याचे प्रस्तावित केले 
होते . आणि तसेच, त्यानुसार निवडून दिलेल्या पालिका सदस्यांच्या किमान आणि कमाल संख्येत आणि 
महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची संख्या वाढविण्यासाठी असलेल्या लोकसंख्येच्या 
गुणोत्तरातदेखील सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते . अशा तरतुदींमुळे विस्तारित क्षेत्रांतील लोकांच्या 
बहुमताचे महानगरपालिकेत प्रतिनिधित्व केले जात असल्याबद्दलची सुनिश्चिती होईल. म्हणून , महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम ( सन १ ९ ४ ९ चा ५ ९ ) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
होती ; आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १६ जून २०१६ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) 
अध्यादेश , २०१६ ( सन २०१६ चा महा.अध्या . १२) प्रख्यापित केला होता. 

६ . त्यानंतर, दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर, उक्त 
अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा) विधेयक , २०१६ ( सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक 
क्रमांक २७) हे, महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक २० जुलै २०१६ रोजी संमत केले होते, आणि त्यानंतर ते महाराष्ट्र 
विधानपरिषदेकडे पारेषित करण्यात आले होते ; तथापि , त्यानंतर महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सभागृहाची दिनांक ५ 
ऑगस्ट २०१६ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे विधानपरिषदेकडून उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही. 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट ३०, २०१६ / भाद्र ८ , शके १ ९ ३८ 


५ 


दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यामुळे, भारताच्या संविधानाच्या 
अनुच्छेद २१३( २) ( क ) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, उक्त अध्यादेश हा २८ ऑगस्ट २०१६ या दिनांकानंतर 
अंमलात असण्याचे बंद होईल , आणि महाराष्ट्र शासनास उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू 
राहणे इष्ट वाटते . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र 
महानगरपालिका ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१६ ( सन २०१६ चा महा . अध्या . १२ ) याच्या तरतुदी पुढे चालू 
ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


७ . 


• 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ . 


चे . विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


मनीषा पाटणकर - म्हैसकर , 

शासनाचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


